डागा स्मृती शासकीय स्त्री रुग्णालय, नागपूर 
येथील ३५ अस्थाई पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ - २०१८ /प्र.क्र. १७२ /आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २५मे,२०१८ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०१७/प्र.क्र.९३/आरोग्य -३, 
दिनांक- १५.०१.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे- 
५अ/डागास्मृतीशासकीयस्त्रीरग्णालय नागपूर/अपदे/सन १८-१९/५१३५-३६/१६, दिनांक- 
१८.०५.२०१८. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 
यांच्या अधिपत्याखालील डागा स्मृती शासकीय स्त्री रुग्णालय, नागपूर येथील ३५ अस्थाई पदांना 
दि.०१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये डागा स्मृती शासकीय स्त्री रुग्णालय, नागपूर येथील सदर ३५ 
अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने 
११०-२ - मुसफल क्षेत्रातील व दवाखाने 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८/प्र.क्र. १७२/आरोग्य-३, 


(09)(09) - मुसफल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६) 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- ०५.०३.२०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२३१५३०२११७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
Kadam Patil 


Ro S h a n | DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 


Dinesh 1. 


2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae 
02d12f2c1313143ad8376755d0e815a 


Ka d a aa Pati | हकक cn=Roshani Dinesh 


Date: 2018.05.25 17:09:51 +05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 
७. वैद्यकीय अधिक्षक, डागा स्मृती स्त्री रुग्णालय, नागपूर. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


ios 


पृष्ठ २ पैकी 2 


प्रपत्र अ 
संस्थेचे नांव :- डागा स्मृती शासकिय स्त्री रुग्णालय, नागपूर. 


पदनाम पदांची| वेतनश्रेणी पुर्ण ज्या शासकीय ज्या तारखे- लेखाशिर्ष  |पुढे चालू ठेवण्याचा 
संख्या आदेशान्वये शेवटी पदे | पासून पदे चालू आवश्यकतेचे 
पुढे चाळू ठेवण्यात | ठेवण्याची दिनांक स्पष्टीकरण 


मोडल आहहे 


अकर | तात्पुरती पदे प्रथमतः ज्या 
शासन निर्णयाव्दारे मंजुर 
करण्यात आली 


णय क्र. पदआ/ म.शा.सा.आ.वि.शा.नि.| ०१.०३.२०१८ते आर-१, एकूण ३५ अस्थाई 
१ २००७/प्रक्र. १ १७/सेवा १/ दि. |वैद्यकिय अधिकारी २ | ९३००-३४८००-५४०० | PIM २०१७/प्र.क्र | ३०.०९.२० १६ २२१० पदे पुढे चालु 
६ ऑगष्ट २००७ (स्त्रिरोग प्रसुतीतज्ञवर्ग २) ९३/ आरोग्य-३ मेहिकल ax Seant 
दि.१५.०१.२०१८ पल्बिक हेल्थ, | स्पष्टीकरण सोबत 
Ea अन्ये दि ९१न्हॉस्पिटल | जोडलेले आहे. 
२०१८ते २८.०२. अन्ड डिसपेंन्सरी, 
ब्र क नी oe 
शासन निर्णय करं. डिएमई | मंजुरी मिळालेली आहे 
१०८ २५२०/ लकी ३ | czeoacoovges | त्त side a 
शासन निर्णय क्र. डिएनई/ (०१)(०१) 
५ | १०७६/ .९४४७/ पीएच-३/ नर्सिग सिस्टर | ९३००-३४८००-४३०० मुफसल क्षेत्रातील 
दि १४.९. १९७७ आस्थापनेवरील 
शासन निर्णय क्र. एचएसपी/ शासकीय 
१०८६/ ५३८५/ आ-३ ९३००-३४८००-४२०० रुग्णालये 


/दिनांक १०.५.८४ (२२१०००१४६) 


शासन निर्णय = req 


९ ३००- ३४८ ००-४२०० 


णय क्र. पीडी/ 
५ १७/सीआर ४५/ 


द ८४. 


९ ३० ०-३४८ ००-४२०० 


९ ३००-३४८ ००-४२०० 


\ 


शासन निर्णय क्र. पदआ/ 
२००७ प्रक्र. १ १७/ सेवा १/ 


म.शा.सा.आ.वि.शा.नि. 
कृ.पदआ- २०१क्क्प्र.क़ 
4-4 आरोग्य-३ 
दि.१९.७१.२० १६. 
अन्वये दि.०१. 
20264 दि.३७.०९, 
२० १६ पर्यंत मुदत वाढ 


शस्त्रक्रिया गृहपरीचर 


a 


semen चालक Te | चालक 2 WCoo-B¥¥o - १६०० 


VCO0-GYYO -१३०० 


९ ३००-३४८ ००-४४ ०० 


१४ [१०८६/ ५३८५, आ-३ दि. 
20 [Aad 

TT क्र. TEstt/Roow 

TH. 2 ९७/सेवा १/ दिनांक 

६्ऑगष्ट २००७ 


९३००-३२४८००-४३०० 


१,२र,२,४ 


०१.०३.२०१७ ते 
२८,.०२.२०१८ 


आर-१, 
२२१० मेडिकल 
अन्ड पल्बिक 


हेल्थ, ११ *्हॉस्पिट | स्पष्टीकरण सोबत 


ल अन्ड 
डिसपेंन्सरी, १ १ ०- 
२ मुफसल 
क्षेत्रातील 
दवाखाने, 
(०१)(०१) 
मुफसल क्षेत्रातील 
आस्थापनेवरील 
शासकीय 
रुग्णालये 
(२२१०००१४६) 


एकूण ३५ अस्थार॑ 
पदे पुढे चालु | 
ठेवण्याचे 


जोडलेले आहे. 


